“प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय व इतर 
अनुषंगिक खर्चांसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून 
सांख्यिकी विभाग, कृषि आयुक्तालय, पुणे या कार्यालयातील 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बैठक व्यवस्थेच्या 
नुतनीकरणानुसार आवश्‍यक विदुयत व्यवस्थेच्या खर्चाकरीता 
रु. ३२,३८,०९२/- इतका निधी खर्च करण्यासाठी मंजूरी 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २०२३ 
संदर्भ-: 
१. कृषि सहसंचाळक (वि.प्र.१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/सां.१/अ.क.बैठक 
व्य./प्र.क्र.३१/१०६३३/२०२३, दि.१७.०३.२०२३ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२/११ अ, दि.२४.०३.२०२३ 
३. कृषि व पदुम विभाग, शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२/११ अ, दि.२४.०३.२०२३, 
दि.३१.०३.२०२३ 
४. कृषिव पदुम विभाग, शासन पत्र क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.६२/११-ओ,दि.२८.०७.२०२३ 
५. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.६२/११-अ,दि.२८.०७.२०२३ 
६. कृषि संचालक (fay), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/सां.१/बैठक 
व्य.नु(विद्युतो/प्र.क्र.३२/२७९०६/२०२३, दि.२५.०८.२०२३ आणि त्यासोबतचे मुख्य 
अभियंता(विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, यांचे पत्र क्र.मु.अ.(वि)/ 
का-३(अ्थी/१६९३/सन २०२३, दि.२३.०८.२०२३ 
७. कृषि संचालक (वि.प्र)) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/सां.१/बैठक 
व्य.नु(विद्युतो/प्र.क्र.३२/२८३६६/२०२३, दि.३१.०८.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक 
खर्चासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी शिल्लक असलेल्या तरतुदीतून सांख्यिकी विभाग, कृषि 
आयुक्तालय, पुणे या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची बैठक व्यवस्था नुतनीकरणांकरीता 
आव्यक निधी खर्च करण्यासाठी संदर्भ क्र.(२) येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आळी आहे. आता 
संदर्भ क्र. (६) आणि (७ च्या पत्रान्वये संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी मागणी केल्यानुसार, 
संदर्भ क्र.(५) येथील शासन निर्णयान्वये, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक 
खर्चासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून सांख्यिकी विभाग, कृषि आयुक्तालय, पुणे या 
कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बैठक व्यवस्थेच्या नुतनीकरणानुसार आवश्‍यक विदुयत 
व्यवस्थेच्या खर्चाकरीता रु.३२,३८,०९२/- इतकी रक्‍कम खर्च करण्याकरीता मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२/११ अ, 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी संदर्भ क्र.(५) च्या 
शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून सांख्यिकी विभाग, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
या कार्यालयातील अधिकारी /कर्मचारी यांच्या बैठक व्यवस्थेच्या नुतनीकरणानुसार आवश्‍यक विदुयत 
व्यवस्थेच्या खर्चाकरीता रु.३२,३८,०९२/- इतकी रक्‍कम खर्च करण्याकरीता शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. सदर निधी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले 
शासन निर्णय / परिपत्रके तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चित केलेली कार्यपद्धती नुसारच खर्च 
करण्याची तसेच कामांची द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची 
राहील. 


३. सदर are निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९ / 
प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५ सप्टेंबर २०१९ नुसार विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकार अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


४. श्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०८१६३३२०६३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digital 
SARITA RISHI age 

ou=A\ |LTURE AND ADF DEPARTMENT, 

25.4. 17381 b9fede8dda33c03e3e9ce591f 
BA N D E KA R 826१8. ॥08108, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber 

64! 

DESHMUKH en 

Date: 2023.09.0: 36:2! 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


lly signed by SARITA RISHI BANDEKAR DESHMUKH 
-GOVI 


B4ESF59F91F350AAGFEC292A55DB5 
ICDAAC, cn=SARITA RISHI BANDEKAR 


प्रति, 
मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. मुख्य अभियंता(विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. सह सचिव (99-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२. कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१३. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


